डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथील 
शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी) 
महाविद्यालयाकरिता शौक्षणिक वर्ष २०२१-२२ 
पासून ५० विद्यार्थी प्रवेशित करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 
९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक:- २२ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- १) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.१६.०३.२०२१. 
२) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांचे पत्र H.MUHS/PB/UG/ 
Nursing/P-4/988/2022, दि.१०.०२.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथे ५० 
विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी) महाविद्यालय सुरु करण्यास संदर्भ क्र. (9) 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच, संदर्भ क्र. (२येथील पत्रान्वये 
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सदर परिचर्या महाविद्यालयास सन २०२१-२२ करिता ५० 
विद्यार्थी प्रवेशा क्षमतेस प्रथम संलग्निकरण प्रदान केले आहे. सबब, सदर महाविद्यालयामध्ये 
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून ५० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसह परिचर्या (बी.एस्सी) अभ्यासक्रम सुरु 
करण्यास परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड येथील 
शासकीय परिचर्या (बी.एस्सी.) महाविद्यालयामध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने संदर्भ 
क्र.२ द्वारे दिलेल्या संलग्निकरणाच्या आधारे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून ५० विद्यार्थी प्रवेशित 
करण्यासाठी पुढील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात येत आहे. 


अटी व शर्ती:- 
१) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेशाकरिता राज्य शासन/ केंद्रशासन/ मा.सर्वोच्च न्यायालय 


अथवा मा.उच्च न्यायालय यांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार कार्यपद्धती 
अवलंबण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 


२) भारतीय परिचर्या परिषद, नवी दिल्ली, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 
व राज्य झासन यांनी बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी विहित केलेल्या नियमांचे 
व मानकांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 

३) भारतीय परिचर्या परिषद, नवी दिल्ली यांनी घातलेल्या अटींची पूर्तता करणे 
बंधनकारक राहील. 

४ सदर महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमता राज्य शासनाने निर्धारित 
केल्यानुसार ५० एवढी राहील. 

५) सदर महाविद्यालयामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने मान्य केलेल्या विद्यार्थी 
प्रवेशा क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी प्रवेश करण्यात येऊ नये. 

६) सदर महाविद्यालयामध्ये गुणवत्तेवर आधारित प्रवेश केलेल्या विद्यार्थ्याच्या याद्या 
प्रवेश नियामक प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर करुन घेणे बंधनकारक राहील. 


२. सदर शासन निर्णय हा महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ 
मधील कलम ६४ नुसार शासनास प्रदत्त असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


ae सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥/95॥[॥9.9०९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०२२२१२४०४६७३१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHRINIVAS णी eS ea em 


EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharashtra, 


st=Mal J 
2.5.4.20=d32b061d22e577cf43207f6a86cadc4ce1798644845edd3b3fb 
5543051062, 


pseudonym=FBB5CB78D48FD59FDB880E6E036B604B5888852F, 
serialNumber=30ECO4F 686F0E875 15C68A42BC5DF9353C8AF939EF1A 


35539184495DA3E943C6, cn=SHRINIVAS PUNDLIKRAO KOTWAL 
Date: 2022.02.22 15:37:13 +05'30' 
(डॉ. श्रीनिवास पुं. कोतवाल) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमईडी-२०२०/प्र.क्र.१०३/२०/शिक्षण-१ 


Go 


) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

११) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 

१३) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

१४) संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


१५) कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक. 

१६) डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड. 

१७) प्राचार्य/अधिष्ठाता, शासकीय परिचर्या महाविद्यालय, नांदेड (डॉ. शंकरराव चव्हाण 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नांदेड) 

१८)ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 

१९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

२०)सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय. 

29) सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, ९ वा मजला, न्य एक्सेलसिअर बिल्डींग, ए.के. 
नायक मार्ग, फोर्ट-४००००१. 

२२)सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी , वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३) निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


